कार्यकारी अभियंता,उपसा सिंचन विभाग, 
उस्मानाबाद कार्यालय व अंतर्गत ५ उप 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
व रुपांतरित अस्थायी स्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १७/०३/२०२३ 
पहावे : १. शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२२/(२७३/२०२२)/लपा,दिनांक १०/१०/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र. क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक ०८/०२/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे क्र.ठपामंउ/आस्था-३/७५४, 
दि.०७/०२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभागातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१/९/२०२२ ते दि.२८/०२/ २०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- आता संदर्भ क्रमांक-३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-“अ”व “ब* मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक,अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद व त्या अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 
२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 
8) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधीळल पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीळल वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती 
अंतिम/ अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 
नियत अस्थायी आस्थापने वरील पदांचा वेतनाचा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 
“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च (८०)सर्वसाधारण 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका,(०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(८२/२०२३)/लपा 
भांडवली अंशदान (वेतन)(०४)(०५) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ 
आय २०४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५,४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (००)(००)(०४) गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अडांदान (लहान पाटबंधारे)(मराठवाडा)(कार्यक्रम)(४७०२- 
४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ अन्वये 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या////५/.॥18॥8॥/5॥॥७.9०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१७५८०५३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 


REKHA AJIT ee crn यते 
BHAWAR वाव कय पय tpl 
सहपत्र :- परिशिष्ट “अ” व “ब” (रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता,जळलसंपदा विभाग,औरंगाबाद 
अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 
कार्यकारी अभियंता,उपसा सिंचन विभाग,उस्मानाबाद, 
कक्ष अधिकारी,आ(प्रशि) कार्यासन,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 
अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट-“अ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता उपसा 
सिंचन विभाग, उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उपविभाग, 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा, दि. १७/०२/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


१ कार्यकारी अभियंता 
३) शाखा अभियंता/कनिष्ठ 


४ विभागीय लेखापाल 


५) आरख 


८) 


२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 


५) कनिष्ठ लिपिक 


foes ८ 

उप अभियंता,उस्मानाबाद मध्यम प्रकल्प शिंक काळं 
शिश उपविभाग, उस्मानाबाद 2) शाखा अभियंता 
वसन 
ee Oia 


a 1 क 
(वससत र 
ल 


१.५ | उप अभियंता,लघु पाटबंधारे उपविभाग, १) उप विभागीय अभियंता 
क्र.३, भुम 


2) शाखा अभियंता 
३) स्था.अ.सहायक 


ls! 
ne) 

—— ed 
Sd र 
ed 
re) 
ei 
td र 
ES 


१.६६ | उप अभियंता,तावरजा प्रकल्प उपविभाग, । 9) उप विभागीय अभियंता 
भुम 


तळ ता 
पक लक्की 
बळ पयली र 
तळ तया 
ला कक 
—_— डकल 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा 


९) शिपाई २ 
१०) चौकी 


शिकला काका 


विभाग व उपविभागातील मिळून एकूण पदे १२४ 


परिशिष्ट-“ब” 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(८२/२०२३)/लपा, दि. १७/०२/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२३ ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


अ.क्र. पदनाम | a | a | 


वभाग, उस्मानाबाद 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 
REKHA AJIT क meng te 
B H AWA R i cael OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.03.17 18:05:10 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


